नव्याने स्थापित जिल्हा महिला व बाल 
रुग्णालय,चंद्रपूर जि.चंद्रपूर करीता कार्यालय 
प्रमुख तसेच आहरण व संवितरण अधिकारी 
घोषित करणेबाबत 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण- २०२१/ प्र.क्र. २२०/ आरोग्य-३ 


१० वा मजला, ए विंग ,गोकुळदास तेजपाल रूग्णालय संकुल इमारत, 


ळोाकमान्य टिळक मार्ग, मुंबई - Yoo ००१ 
तारीख: २७ सप्टेंबर, २०२१ 
वाचा - 

१) सार्वजनिक आरोग्य विभाग, शासन निर्णय क्रमांकः पदनि-२०१५/प्र.क्र.२७२/आ-३, 
दिनांक. ०२.०१.२०१७ 

२) सहसंचालनालक,आरोग्य सेवा,रुग्णालय(राज्यस्तर),मुंबई यांचे क्रं.संआसे 
/राज्यस्तर:कक्ष-३/टे-७/स्री रुग्णालय.चंद्रपुर आहरण व संवितरण/नस्ती क्रमांक 
७५/१२३६३-६४/२१ , दि.२०.०७.२०२१चे पत्र 


प्रस्तावना 


जिल्हा महिला व बाल रुग्णालय, चंद्रपूर जि.चंद्रपूर या रुग्णालयाकरीता उपरोक्‍त दि. 


०२.०१.२०१७ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये पदनिर्मिती करण्यात आळेली आहे. संदर्भ क्र. २ नुसार प्राप्त 


प्रस्तावाच्या अनुषंगाने सदर रूग्णालयाकरीता कार्यालय प्रमुख व आहरण व संवितरण अधिकारी 


घोषित करण्याची बाब ज्ासनाच्या विचाराधीन होती. याबाबत शासन पुढीलप्रमाणे निर्णय घेत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण- २०२१/ प्र.क्र. २२०/ आरोग्य-३ 


शासन निर्णय- 


जिल्हा महिला व बाल रुग्णालय, चंद्रपूर जि.चंद्रपूर या रुग्णालयाकरीता “वैद्यकीय अधिक्षक 


वर्ग-१ (गट-आ)” या मंजूर पदास कार्यालय प्रमुख तसेच आहरण व संवितरण अधिकारी म्हणून घोषित 


करण्यात येत आहे. 


सदर शासन निर्णय दिनांक १७ एप्रिल, २०१५ च्या शासन निर्णयान्वये प्रसिद्ध वित्तीय अधिकार 


नियम पुस्तिका नियम क्र. २ नुसार प्रशासनिक विभागाला प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारानुसार 


तसेच वित्त विभागाच्या अनौ.संदर्भ क्र. १७३/२१/ कोषा प्रश्ञा-५, दि. ०३/०९/२०२१ अन्वये देण्यात 


आलेल्या सहमतीनुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२१०९२३१४५५१०८९१७ 


असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by 


R 0 5 h a al | Roshani Dinesh Kadam 
Patil 


णि DN: CN = Roshani Dinesh 
[) in & 5 h Kadam Patil, C = IN, S = 
Maharashtra, O = 
Government Of 
Kad a aa) Maharashtra, OU = Public 
Health Department 
Date: 2021.09.27 16:55:36 


P at | | +05'30' 
(रो.दि. कदम-पाटील) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 


१. आयुक्त (आरोग्य सेवा) तथा संचालक, राष्ट्रीय आरोग्य अभियान , मुंबई. 


२. महालेखापाल (लेखा परीक्षा) / (लेखा अनुज्ञेयता), मुंबई/ नागपूर. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण- २०२१/ प्र.क्र. 220/ आरोग्य-३ 


Gs 


र्‌, 


. संचालक -१, आरोग्य सेवा, मुंबई. 


. अतिरिक्त संचालक, राज्य कुटुंब कल्याण कार्यालय, पुणे. 


. उपसंचालक, आरोग्य सेवा, नागपूर मंडळ, नागपूर. 


. वैद्यकीय अधिक्षक, जिल्हा स्त्री रूग्णालय, चंद्रपूर जि.चंद्रपूर. 


. जिल्हा शल्य चिकित्सक, चंद्रपूर. 


जिल्हा आरोग्य अधिकारी, चंद्रपूर. 


जिल्हा कोषागार अधिकारी, चंद्रपूर. 


qo. निवडनस्ती ( आ-३) 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


